अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, अमरावती या 
पदावर बदलीने नियुक्‍ती करणेबाबत... 
श्री. विनोद पाटील, सहआयुक्त, अनुसूचित जमाती 
प्रमाणपत्र तपासणी समिती, नागपूर 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१९/प्र.क्र.१४०/का.१५ 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक: २७ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा- 
9) शासन निर्णय क्रमांकः सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एईओ-१०१९/प्र.क्र.११०/२०१९/दहा, 
दि.१६.०७.२०१९ 


IIR आदेठा- 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.०१ च्या आदेशान्वये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या 


करण्यात आल्या असून, श्री. प्रदिप चंद्रण भा.प्र.से. यांच्या बदलीमूळे अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, 


अमरावती (वेतनश्रेणी S २७ : ११८५०० - २१४१००) हे पद रिक्‍त झाले आहे. 


2. श्री. विनोद पाटील, सहआयुक्त, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, नागपूर यांची 


अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, अमरावती या पदावर ते पद सहआयुक्त (वेतनश्रेणी 5 २५ : ७८८०० - 


२०९२००) पदाच्या वेतनश्रेणीत अवनत करुन प्रशासकीय कारणास्तव बदलीने नियुक्‍ती करण्यात येत 


आहे. 


३. श्री. विनोद पाटील यांच्याकडे सहआयुक्त, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, 


नागपूर या पदाचा अतिरीक्त कार्यभार पुढील आदेशापर्यंत सोपविण्यात येत आहे. 


४. श्री. विनोद पाटील यांची अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, अमरावती या पदावरील नियुक्‍ती 


सदर पदावर आदिवासी विकास सेवेतील सुयोग्य उमेदवार उपलब्ध होईपर्यंतच्या / भारतीय प्रशासन 


सेवेतील अधिकारी नियुक्‍त होईपर्यंतच्या किंवा शासनाचे पुढीळ आदेशा होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी 


राहील. तदृनंतर सदर नियुक्‍ती आपोआप समाप्त होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१९/प्र.क्र.१४०/का.१५ 


५. श्री. विनोद पाटील यांना अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, अमरावती या पदावर रुजु 


होण्यासाठी आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 


६. हे आदेशा तात्काळ अंमलात येतील 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८२७१५५११२८४२४ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by GOVIND MAHADEO MAINKAR 


DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=93cbea44cdf3d68abe1 20a0a967fe5ac93d28b63 1 46be4c3c432 


f21653b6f6ba, postalCode=400032, street-=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNumber=301866cb28a 109fa37f9b2b3be066426406ccfe599d4017f 


M A | N KA R 33195279f8ae8c13, ou=NA, o=GOVERNEMENT OF MAHARASHTRA, 
cn=GOVIND MAHADEO MAINKAR 
Date: 2019.08.27 15:56:59 +05'30' 


(गोविंद माईणकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२, 

मा.मंत्री (आ.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२, 
मा.राज्यमंत्री (आ.वि.), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२, 
मा.मुख्य सचिव ,महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई - ३२, 

प्रधान सचिव, (सामान्य प्रशासन विभाग/१०), मंत्रालय, मुंबई - ३२, 


. प्रधान सचिव, (आदिवासी विकास विभाग), मंत्रालय, मुंबई - ३२, 
. आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक, 

. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे, 

९; 


अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक/ठाणे/अमरावती/नागपूर, 


१०.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/नागपूर, 
११.महाळेखापाल(लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/नागपूर, 

१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती / नागपूर, 

१३.श्री. विनोद पाटील, सहआयुक्त, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, नागपूर 
१४.सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, 

१५.सर्व उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
१६.निवड नस्ती (का.१५), 

१७.प्रतिनियुक्‍ती सारसंग्रह 


पृष्ठ २ पैकी २ 


